कृषीपंप ग्राहक, यंत्रमाग ग्राहक, वस्त्रोद्योग ग्राहक व 
औद्योगिक ग्राहक यांना वीज दरात सवलत 
देण्यासाठीच्या योजनांसाठी स्वतंत्र नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. लेखाशि-२०१९/प्र.क्र. ६९/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक: २८ जानेवारी, २०२० 


वाचा : 9) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. विपुअ-२०१२/प्र.क्र. २१/ऊर्जा-३, दि. ११/१०/२०१२ 

२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. विपुअ-२०१२/प्र.क्र. २१/ऊर्जा-३, दि. ११/१०/२०१२ 

३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.२३८/ऊर्जा-५, दि. २९/०६/२०१६ 

8) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. धोरण-२०१८/प्र.क्र.१६४९/ टेक्स-५, दि. २१/१२/२०१८ 
५) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थअ-२०१६/प्र.क्र.११३/ऊर्जा-३, दि. ०१/०२/२०१९ 


प्रस्तावना : 

राज्यातील सर्वसाधारण वर्गवारीतील कृषीपंप ग्राहक, यंत्रमाग ग्राहक, वस्त्रोद्योग ग्राहक व औद्योगिक ग्राहकांसाठी 
देण्यात येणाऱ्या वीज दर सवलती या २८०१२६१५ या एकाच लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात येत आहेत. ज्यामध्ये 
या सर्व बाबींसाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीचा समावेश असतो. परंतु प्रत्यक्षात निधी हा मागणीपेक्षा कमी उपलब्ध होत असल्यामुळे 
वेगवेगळ्या योजनांतर्गत निधी वितरीत करताना अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार संबंधित 
वैयक्तिक लाभार्थ्याना यापुढे वीज दरात सवलत देण्याकरिता महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य देण्याच्या प्रयोजनासाठी, 
मागणी क्र. के-०६, मुख्य लेखाशिर्ष २८०१- वीज, अंतर्गत स्वतंत्र नवीन लेखाशिर्षे उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय: 

राज्यातील सर्वसाधारण वर्गवारीतील कृषीपंप ग्राहक, यंत्रमाग ग्राहक, वस््रोद्योग ग्राहक व औद्योगिक ग्राहकांना 
वीज दरात सवलत देण्यासाठी महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य देण्याकरिता खालील प्रमाणे योजनानिहाय नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(१ कृषीपंप ग्राहकांना वीज दर सवलत (सर्वसाधारण): 
इंग्रजीत मराठीत 
Demand No. K-6 मागणी क्र. के-६ 
Major Head- 2801 Power मुख्य लेखाशिर्ष -२८०१ वीज 
Sub Major Head- 05 Transmission and Distribution उप मुख्य लेखा शिर्ष-०५ पारेषण व वितरण 


Minor Head- 104 Development of Power System National गौण BTN _ १०४ वीज विकास व्यवस्था राष्ट्रीय भार 
Load 


Group Head - (01) Concession in Energy Tariff गट fry - (०१) वीज दरात सवलत 


Sub Group Head - (01) (01) Concession In Energy Tariff to | उप गट any - (09)(09) कृषीपंप ग्राहकांना वीज दर 
Agricul C (G 1) (Sch 28015572 
griculture Consumers. (General) (Scheme) (28015572 ) सवलत (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम) (२८०१५५७२) 


Object-33, Subsidies उदिष्ट- 33, अर्थसहाय्य 


झासन निर्णय क्रमांकः लेखाशि-२०१९/प्र.क्र. ६९/ऊर्जा-५ 


(२) यंत्रमाग ग्राहकांना वीज दर सवलत (सर्वसाधारण) 


Demand No. K-06 


मागणी क्र. के-६ 


Major Head- 2801 Power 


मुख्य लेखाशिर्ष - 2609 वीज 


Sub Major Head- 05 Transmission and Distribution 


उप मुख्य लेखा शिर्ष-०५ पारेषण व वितरण 


Minor Head- 
National Load 


104 Development of Power System 


गौण RTS - १०४ वीज विकास व्यवस्था राष्ट्रीय भार 


Group Head - 01 Concession in Energy Tariff 


गट BIN - 09 वीज दरात सवलत 


Sub Group Head - (01)(02) Concession In Energy Tariff 


उप गट शीर्ष - (०१(०२) यंत्रमाग ग्राहकांना वीज दर 


to Power loom Consumers (General) (Scheme) सवलत (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम) (२८०१ ५५८१) 
(28015581) 

Object-33, Subsidies उदिष्ट-३३, अर्थसहाय्य 

3) THEM ग्राहकांना वीज दर सवलत (सर्वसाधारण) 


इंग्रजीत 


मराठीत 


Demand No. K-06 


मागणी क्र. के-६ 


Major Head- 2801 Power 


मुख्य लेखाशिर्ष - 2609 वीज 


Sub Major Head- 05 Transmission and Distribution 


उप मुख्य लेखा शिर्ष-०५ पारेषण व वितरण 


Minor Head- 
National Load 


104 Development of Power System 


गौण TY - १०४ वीज विकास व्यवस्था राष्ट्रीय भार 


Group Head - 01 Concession in Energy Tariff 


गट BY - 09 वीज दरात सवलत 


Sub Group Head - (01)(03) Concession In Energy Tariff 


to Textile Consumers (General) (Scheme) 


( 28015599) 


उप गट ay - (0903) THEM ग्राहकांना वीज दर 
सवलत (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम) (२८०१५५९९) 


Object-33, Subsidies 


उदिष्ट- 33, अर्थसहाय्य 


(४ औद्योगिक ग्राहकांना वीज दर सवलत (सर्वसाधारण) 


इंग्रजीत 


मराठीत 


Demand No. K-6 


मागणी क्र. के-६ 


Major Head- 2801 Power 


मुख्य लेखाशिर्ष - 2209 वीज 


Sub Major Head- 05 Transmission and Distribution 


उप मुख्य लेखा शिर्ष-०५ पारेषण व वितरण 


Minor Head- 
National Load 


104 Development of Power System 


गौण TY - १०४ वीज विकास व्यवस्था राष्ट्रीय भार 


Group Head - 01 Concession in Energy Tariff 


गट शिर्ष - 09 वीज दरात सवलत 


Sub Group Head - (01)(04) Concession In Energy Tariff 
to Industrial (General) (Scheme) 
( 28015605 ) 


Consumers 


उप गट शीर्ष - (0908 ) औद्योगिक ग्राहकांना वीज दर 
सवलत (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम) (२८०१५६०५) 


Object-33, Subsidies 


उदिष्ट- 33, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः लेखाशि-२०१९/प्र.क्र. ६९/ऊर्जा-५ 


२. हा शासन निर्णय, महाळेखापाल कार्यालयाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ख.वि/चा-१/उद्योग, ऊर्जा तथा कामगार 
विभाग/यूओआर-१५८/२०१९-२०/९९४ दि. २१/०१/२०२०, नियोजन विभाग अनौ.सं.क्र. ४/१४६१, दि. ४/११/२०१९ व वित्त 
विभागाचा अनौपचारीक सं.क्र. २३१/१९/व्यय-१६, दि. २५/११/२०१९ अन्वये व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा 
असून त्याचा संकेतांक २०२००१२८१८१८३८३०१० असा आहे. हा आदेश डीजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशावरुन व नावाने, | 
P Ce) 5 h a nt ? 1 n d | । k is eec’ कना म डली 


९73404706९ ९ 
7 serialNumber=ec955e2d360e 1fddb6abac58a90741 9053beecebSdbac48 
a e r | a78c89c588ff7 1bef, cn=Prashant Pundlik Badgeri 
Date: 2020.01.28 18:21:36 +05'30' 


(प्र.पुंबडगेरी) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

३) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा. 

४) मा. मंत्री, ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
५) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

६) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

८) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

९) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

qo) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 

११) प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 

१२) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या., प्रकाशगड, वांद्रे (पू), मुंबई - ४०० ०५१ 
१३) सहसचिव/उपसचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

१४) वित्त विभाग, (व्यय-१४/अर्थ-१४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई 

१५) नियोजन विभाग, (कार्यासन १४११/१४६१) 

१६) अवर सचिव (रोख शाखा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
१७) अवर सचिव (ऊर्जा -३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 

१८) कक्ष अधिकारी (प्रशा-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

१९) निवडनस्ती-ऊर्जा-५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


